सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
अधीक्षक, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३११९ /प्र.क्र ४५/भाग १/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन आदेशा : 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील HHA ४(४(दोन) व कलम ४(५) 


मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ 


मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे | पदनामव सध्याचे बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

क्र. नाव कार्यालय 

ai २ ३ 1 ee षु 

शि श्री. ज्ञानदेव अधीक्षक, अधीक्षक, जिल्हा शौक्षणिक | विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर 
गंगाधरराव शिक्षणाधिकारी सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक 
शेरकर (प्राथ. जि.प. परभणी । विकास संस्था, नांदेड 


२. आयुक्त (शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३११९ /प्र.क्र ४५/भाग १/प्रशा-२ 


३. 


सदर BA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८०११७४३४४८१२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Santosh B hwar Mamad. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Basaveshwar ९५५५ नका 


5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea011 
b7d83adc40cbt 


Mamadapure ——— 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी/नांदेड 

३) सर्व शिक्षण संचालक 

४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर / औरंगाबाद 

५) प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, नांदेड. 

६) सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 


२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


